RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ४७ ]] 


मंगळवार , जून ९, २०२० / ज्येष्ठ १९, शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १२६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय विस्तार, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जून २०२० . 


- 


आदेश 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९ ६३ आणि नियम १९ ६७. 

क्रमांक कृबास -२०२० / प्र.क्र . ६९/ २१-स. - ज्याअर्थी कोरोना विषाणुंचा ( Covid-१९ ) वाढत जाणारा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सामाजिक 
अंतर ठेऊन व अन्य आवश्यक उपाययोजना करून फळे व भाजीपाला या जीवनावश्यक शेतमालाचा पुरवठा ग्राहकांना सुरळीत चालू राहणे अत्यंत 
आवश्यक आहे आणि त्यासाठी या शेतमालाचा व्यापरही सुरळीत राहणे व शेतकऱ्यांनाही शेतमाल विक्रीमध्ये कोणत्याही प्रकारे अडचण येणार नाही 
याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, फळे व भाजीपाला नियमन मुक्त असल्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी, शेतकऱ्यांच्या गटांनी किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी तसेच 
सहकारी संस्था , किंवा मोठ्या खरेदीदारांनी शेतकऱ्यांकडून फळे व भाजीपाला थेट खरेदी करून, शहरी भागातील ग्राहकांना थेट विकण्यास चालना 
देऊन, लॉकडाऊच्या काळात ग्राहकांना फळे व भाजीपाल्याचा पुरवठा सुरळीत चालू ठेवणे आणि शेतकऱ्यांच्याही शेतमालाची विक्री होऊन त्यांचे 
नुकसान टोळणे आवश्यक आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर बाजार आवारामध्ये होणारी गर्दीनियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकांना फळे 
भाजीपाला यासारख्या शेतमालाचा नियमित पुरवठा सुरू राहणेसाठी, त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या नाशवंत शेतमालाची विक्री होऊन त्यांचे नुकसान 
टाळण्यासाठी थेट भाजीपाला व फळे विक्रीस प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. तथापि, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , 
१९ ६३ चे कलम ७ व ५ (ड) नुसार परवाना घेतल्याशिवाय कोणत्याही खरेदीदाराला शेतकऱ्याकडून थेट खरेदी करण्याची परवानगी नाही. याकरिता 
कलम ६ (२ अ) मधील तरतुदींनुसार, फळे व भाजीपाला बाजार आवार / यार्डाच्या बाहेर खरेदी करण्यासाठी, कलम ५ ड मधील तरतुदीनुसार थेट 
पणन परवाना घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कलम ५ ड मधील तरतुदीनुसार थेट पणन परवाना घेणेपासून सूट देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती आणि , 


( १) 


भाग चार - ब - १२६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून ९, २०२० / ज्येष्ठ १ ९, शके १९ ४२ 


त्याअर्थी, कलम ५ ९ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्राधिकाराचा व त्या संदर्भात प्राप्त असलेल्या इतर सर्व शक्तींचा वापर करून शासन, महाराष्ट्र 
राज्यातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आवाराबाहेर फळे व भाजीपाला थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन 
(विकास व विनियमन) अधिनियम, १९ ६३ चे कलम ६ (२ अ) व कलम ५ ड मधील तरतुदीनुसार थेट पणन परवाना घेणेच्या अटीपासून, पुढील सहा 
महिन्यांसाठी सूट देण्यात येत आहे. परंतु , या सूटमुळे होणाऱ्या शेतमालाच्या सर्व खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारानुसार शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीबद्दलच्या 
रकमेची देवाण- घेवाण व अन्य बाबींसंदर्भात संबंधीत खरेदीदार व विक्रेता व्यक्तीशः जबाबदार राहतील. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


का . गो. वळवी , 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


